महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.१९६/१४-अ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


तारीख: २२ डिसेंबर, २०२१ 


आदेठा 


सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी सन २०१०-२०११ च्या निवडसूचीतून पात्र ठरलेल्या 


लिपिक-टंकळेखकांना या आदेशान्वये सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


सदर कर्मचाऱ्यांचा नियमित पदोन्नतीचा दिनांक त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-५ मध्ये दर्डाविलेल्या प्रमाणे देण्यात 


येत आहे:- 
अ.क्र श्री/ लिपिक-टंकलेखकांची विभागाचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती नांवे पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 
a 3 181 षु 
।__१__| श्रीमती | प्रा.र.गुळेकर सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग ०१-०९-२०१० 
२ श्री श.गो.गायतोंडे वित्त विभाग ०१-०९-२०१० 
3 | श्रीमती रे.बा.दांडेकर ग्रामविकास विभाग ०१-०९-२०१० 
४ श्री चं.चं.पाटील महसूल व वन विभाग ०१-०९-२०१० 
५ श्री मो.दा.गंगराडे संसदीय कार्य विभाग ०१-०९-२०१० 
६ श्री रा.द्र.कद्रे जलसंपदा विभाग ०१-०९-२०१० 
७ | श्रीमती । सु.मो.कोरगांवकर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक ०१-०९-२०१० 
संरक्षण विभाग 
८ श्री गु.म.सबनीस शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग ०१-०९-२०१० 
९ श्री चं.शं.मोरे महसूल व वन विभाग ०१-०९-२०१० 
१० | ० श्री फ.अ.मो.खान अल्पसंख्यांक विकास विभाग ०१-०९-२०१० 
शि १ श्री ज.रा.जांभळे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये ०१-०९-२०१० 
विभाग 
१२ | श्रीमती  ।मा.मु.कोलारकर विधि व न्याय विभाग ०२-०९-२०१० 
१३ श्री प्र.श्री.साने सामान्य प्रशासन विभाग ०२-०९-२०१० 
१४ श्री चं.श्री.पार्ट गृह विभाग ०१-१०-२०१० 
१५ श्री प्रवां.आहेर जलसंपदा विभाग ०१-१०-२०१० 
१६ | श्रीमती नि.कि.मोमाया सामान्य प्रशासन विभाग ०१-१०-२०१० 
१७ श्री a fe ears जलसंपदा विभाग ०१-१०-२०१० 
१८ श्री रा.कृ.गिलबिले सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ०१-१०-२०१० 
१९ श्री दि.के.गवाणकर सामान्य प्रशासन विभाग ०७-१०-२०१० 
२० श्री सु.मु.वाळिबे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ०१-११-२०१० 
२१ श्री स.शि.दांडेकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-११-२०१० 


शासन आदेडा क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.१९६/१४-अ, दिनांक 22 डिसेंबर, २०२१ 


अ.क्र श्री/ लिपिक-टंकलेखकांची re नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती नांवे पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 
२२ श्री तु.ल.भवर ग्रामविकास विभाग ०१-११-२०१० 
२३ श्री भू.ल.वासूलकर नियोजन विभाग ०२-११-२०१० 
२४ श्री वि.शि.घडवले उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग १७-११-२०१० 
२५ श्री द.ल.कुंभार ग्रामविकास विभाग ०१-१२-२०१० 
२६ | श्रीमती व.प्र.केणी ग्रामविकास विभाग ०१-१२-२०१० 
२७ श्री स.स.नार्वकर ग्रामविकास विभाग ०२-१२-२०१० 
२८ । श्रीमती  ।सु.सु.मांजरेकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग १७-०१-२०११ 
२९ श्रीमती  । स्मि.दि.सुर्व महसूल व वन विभाग ०१-०२-२०११ 
३० श्री अ.का.तावडे ग्रामविकास विभाग ०१-०३-२०११ 
३१ श्री प्रबा.तोदले वित्त विभाग ०१-०३-२०११ 
३२ | श्रीमती । अ.ध.भिवंडकर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक ०१-०३-२०११ 
संरक्षण विभाग 
३३ | श्रीमती स्ने.सं.मोरे (अजा) वित्त विभाग ११-०३-२०११ 
३४ | att श्री.रा.भि.मानकर (अजा) । सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ३०-०३-२०११ 
३५ श्री श्री.द.आ.किर्तने (अजा) जलसंपदा विभाग ०१-०४-२०११ 
३६ श्री दि.मो.संसारे (अजा) ग्रामविकास विभाग ०१-०५-२०११ 
३७ श्री सु.शं.वारे (अजा) गृह विभाग ०३-०५-२०११ 
३८ श्री ज.स.वाघमारे (अजा) जलसंपदा विभाग ०१-०६-२०११ 
३९ श्री ज्ञा.ना.गोसावी (भज-बो गृह विभाग ०१-०७-२०११ 
४० श्री कु.शा.सुर्वे (भज-ब) शालेय शिक्षण व pret विभाग ०१-०७-२०११ 
४१ श्री सं.श्री.कांबळी (विमाप्र) नियोजन विभाग ०१-०७-२०११ 
४२ श्री कि.रां.उंडे (अज) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ०१-०७-२०११ 
४३ श्री Od Bre (अज) ग्रामविकास विभाग ०१-०७-२०११ 
२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४-०८-२०१७ रोजी दिलेल्या 


निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल 


केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित असून मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/ 
२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन सदर नियमित पदोन्नती व नियमित पदोन्नतीचे सुधारित दिनांक देण्यात 
येत आहेत. 


३. 


सदर नियमित पदोन्नती पदोन्नत होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुध्द कोणतीही विभागीय चौकडी प्रलंबित 


अथवा त्यांना विभागीय चौकीत पदोन्नती देण्यासाठी बाधा येईल अशी कोणतीही शिक्षा देण्यात आलेली 
नाही या धारणेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.१९६/१४-अ, दिनांक २२ डिसेंबर, २०२१ 


४. उपरोक्त नियमित पदोन्नत लिपिक-टंकळेखकांनी पदोन्नतीच्या पदावरील त्यांच्या वेतन निश्चितीचा 
विकल्प पदोन्नतीच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत द्यावा. अशा प्रकारचा विकल्प न दिल्यास 
वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधीळ ११ (१) (ए) खाळील तरतूदीनुसार पदोन्नतीचा 
दिनांक विचारात घेऊन केली जाईल. 


५. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन आदेश हे आपल्या विभागात 
कार्यरत असलेल्या, विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच विभागाच्या आस्थापनेवरुन प्रतिनियुक्तीवर 
असलेल्या सर्व संबंधितांच्या निदर्ानास आणावे. 


६. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२२१८२६१५५८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. त बालन बवा धत नात 
Gajanan ae याया 
Bhimrao Gurav ctr ost soso 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
४. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
. संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (विभागामार्फत)/सा.प्र.वि.(का.क्र.१४-ब) 
निवड नस्ती/सा.प्र.वि./१४-अ, सग्रंहार्थ. 


one G&G & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


